तेराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या १ 
तुरुंगातील सोई सुविधेत वाढ करणे व 2 
तुरुंगातील सुरक्षेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
उपकरणे खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः जेएलएम-१३१२/प्र.क्र.३२/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १९ मार्च, २०१५. 
वाचा 


१) शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१२/प्र.क्र.३२/तुरुंग-२, दिनांक ३१.०७.२०१२. 


२) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्र.बीएळलडी/ 
शुध्दिपत्रक/१३वा वित्त आयोग/२७५१, दि.१७.०३.२०१५. 
शासन शुद्धिपत्रक :- 
उपरोक्त वाचा-१ येथील शासन निर्णयाचा परिच्छेद-२ मधील पहिल्या ओळीतील “सन २०१२-१३” ऐवजी “सन 


२०१४-१५” असे वाचावे. 


सदर झासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१५०३१९१४३१५३५८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra 


Ravi Nn d fa Bie ee Ishwar Giri, 


C = IN, S = Maharashtra, O = 
| h G ॥ ७) Government Of Maharashtra, 
S War | rl OU = Section Officer 
Date: 2015.03.19 17:01:22 
+05'30' 
(र.ई. गिरी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः जेएलएम-१३१२/प्र.क्र.३२/तुरुंग-२ 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
७. सर्व कोषागार अधिकारी, 
८. सर्व कारागृह अधीक्षक, 
९. कार्यासन इमारती-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवडनस्ती, (तुरुंग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


